राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 
अतुलनीय कामगिरी केलेल्या वयोवृध्द 
(कुस्तीगीर) खेळाडूंना मानधन देण्यासाठी 
निधी वितरित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : पुरवणी ३५२० /प्र.क्र. ९५/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ११ फेब्रुवारी, २०२१. 
वाचा :- 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय क्र.निविप्र ४०२०/प्र.क्र.९५/क्रीयुसे-२, 
दि. १४ जानेवारी, २०२१. 
शासन शुध्दीपत्रक 


राज्य/राष्ट्रीय/आंतररारष्ट्रीय स्तरावर अतुलनीय कामगिरी केलेल्या वयोवृध्द (कुस्तीगीर) 
खेळाडूंना मानधन देण्यासाठी सन २०२०-२१ या वर्षात रु. ३८,४७,७५०/- इतका निधी वितरीत करण्यास 
संदर्भाधिन शासन निर्णय, दि. १४.०१.२०२१ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. सदर शासन निर्णाखालील प्रस्तावनेतील परिच्छेद क्रमांक ३ मधील, पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर 
झालेली रक्‍कम “रु.२४,२६,५००/- याऐवजी रु. २४,२६,०००/-* व एकूण रक्‍कम “रु.३८,४७,७५०/- 
याऐवजी रु.३८,४७,२५०/-” याप्रमाणे वाचण्यात यावी. तसेच सदर झासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ 
मधील पुरवणी मागणीची रक्‍कम “रु.२४,२६,५००/- याऐवजी रु.२४,२६,०००/-” व एकूण रक्कम 
“रु.३८,४७,७५०/- (रुपये अडतीस लक्ष सत्तेचाळीस हजार सातशे पन्नास फक्‍त)” याऐवजी 
“रु.३८,४७,२५०/- (रुपये अडतीस लक्ष सत्तेचाळीस हजार GMA पन्नास फक्त) ” याप्रमाणे वाचण्यात यावी. 
३. यासंबंधीचे अन्य आदेश, अटी व शर्ती संदर्भाधिन दि. १४.०१.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार 
राहतील. 
8. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१११२१६४८११२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Swati Madhukar Oh over hats chon Eton 
Nanal sa क 
(स्वा. म. AM) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 
२.मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३.मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
६. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पुरवणी 3420 /प्र.क्र. ९५/क्रीयुसे -२ 


७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

८. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
९. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 

१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१२. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१३. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१४. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
१५. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 
१६. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१७. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


